सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात 
आलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. ३२१२९- 
३२१३१/२०११ प्रकरणी शासनाची बाजू मांडण्यासाठी 
विशेष समुपदेश्ी (Special Counsel) म्हणून अँड.कपील 
सिब्बल यांची व्यावसायिक फी अदा करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२०/प्र.क्र.१११/का.४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
७ वा मजला, विस्तार, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
तारीख: ०५.०२.२०२१. 


वाचा - 
१) शासन पत्र, विधि व न्याय विभाग क्रमांकः ४११-२०२०/८, दि.२७.१०.२०२० 
२) शासकीय अभियोक्ता, मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांकः ६८०, दि ८.१२.२०२० 
३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांकः वक्फ-२०२०/प्र.क्र.१११, दि 04.09.2029 


प्रस्तावना - 

सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. 
३२१२९-३२१३१/२०११ प्रकरणी शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी विशोष समुपदेशी (Special 
Counsel) म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेले अँड.कपील सिब्बल यांची व्यावसायिक फी अदा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचारधीन होती. 
शासन निर्णय- 

सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. 
३२१२९-३२१३१/२०११ प्रकरणी शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी विशेष समुपदेशी (Special 
Counsel) म्हणून अँड.कपील सिब्बल यांची नियुक्‍ती करण्यास व त्यांची फी अदा करण्यास विधि व न्याय 
विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील शासन पत्रान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन अँड.कपील 
सिब्बल, विशेष समुपदेशी (Special Counsel) यांची उपरोक्‍त याचिकेप्रकरणी शासनाची बाजू मांडण्यासाठी 
विशेष समुपदेशी (Special Counsel) म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.३ येथील शासन 
निर्णयान्वये ऑड.कपील सिब्बल, विशेष समुपदेश्ी यांची व्यावसायिक फी अदा करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
दिलेली आहे. 

शासकीय अभियोक्ता, मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये विनंती 
केल्यानुसार आणि वित्त विभागाच्या मान्यतेस अनुसरुन सदर विशेष अनुमती प्रकरणी मा.सर्वोच्च न्यायालयात 
झालेल्या दि.२८.१०.२०२० रोजी झालेली सुनावणीच्या वेळी अँड.कपील सिब्बल, विशेष समुपदेशी यांनी 
शासनाची बाजू मांडली असल्याने त्यांना सदर सुनावणीसाठीची रु.१०,००,०००/- इतकी व्यावसायिक फी अदा 
करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२०/प्र.क्र.१११/का.४ 


यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र. २०५२-सचिवालय सर्वसाधारण सेवा 


(००)(०९०)सचिवाळय (००)(०१) अल्पसंख्याक विकास विभाग (२०५२ ० ६२४) (२८) व्यावसायिक सेवा या 


लेखाशिर्षाखालील वर्ष २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २२/२०२१/व्यय-१, दि.२१.०१.२०२१ अन्वये 


प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०५११५१४६६९१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Faroog Ahmed N Pathan 
F A h DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Housing 
a ro (0 q 7} mM e Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=87 10a75e5d45e9ece43bf1 4a0466b5933cf850802ac2 
a6564bc406784d303439, 


serialNumber=587f2890baec1d472c7d603da44bbe3ab165e63 
a h a Nn 7d985e3d5faab6d295ffa3a45, cn=Faroog Ahmed N Pathan 
Date: 2021.02.05 16:48:40 +05'30' 


(फा.नू.पठाण) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई 

अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

अँड.कपील सिब्बल, विशेष समुपदेशी, मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, पनचक्की, औरंगाबाद 
विधी व न्याय विभाग (ई शाखा), मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव (का.२), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. कक्ष अधिकारी (का.७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. स्वीय सहाय्यक, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. 


स्वीय सहाय्यक, सह सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०. निवड नस्ती, कार्यासन-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


